श्री. अमर विश्वासराव जाधव, सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-२, गट-ब यांना सार्वजनिक बांधकाम 
विभागातील कार्यकारी अभियंता (विद्युत), गट-अ 
या पदावर हजर होण्याकरीता कार्यमुक्त 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन Beal क्रमांक : मुविनि-२०२३/प्र.क्र. १४३/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.-एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, 
दि.०२.१२.१९९७. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय, क्र.नियुक्‍ती-२०११/प्र.क्र.४४४/सेवा-३,दि.२८.०२.२०१२. 
३. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय, क्र. संकीर्ण ५-ऊर्जा/५८८ .क्र .प्र/२०१४-, 
दि. २६.०२.२०१५. 
४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. ससेप्र-११२१/प्र.क्र.२०६/सेवा-१, दि.०८.०२.२०२४. 
५. मुख्य विद्युत निरीक्षक यांचे पत्र क्र. मुविनि/आस्था/का-१(१)/२१३/२०२४, दि. १३.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

श्री. अमर विश्वासराव जाधव, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांची सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन 
निर्णय, क्र. ससेप्र-११२१/प्र.क्र.२०६/सेवा-१, दि. ०८.०२.२०२४ अन्वये महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, गट- 
अ मधील कार्यकारी अभियंता (विद्युत) या पदावर विहीत अटी व शा्तींच्या अधीन राहून दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन 
कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
०२. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ अन्वये श्री. जाधव यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्यखालील 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत या पदावर नियुक्‍ती झाली होती. तहनंतर उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ अन्वये 
यापुर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेले विद्युत निरीक्षणालय, विद्युत निरीक्षक 
व त्यांच्या अखत्यारीतील अधिकारी आणि कर्मचारी ह्यांची शासन अधिसूचना दि. २०/०२/२००६ नुसार सन 
२००६ च्या आकृतीबंधानुसार मंजूर असलेली सर्व पदे रिक्‍त पदांसह तसेच संबंधित पदावर कार्यरत अधिकारी 
कर्मचाऱ्यांसह ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्यास मंजूरी देण्यात आली. 
०३. सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णण क्र.-एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, 
दि.०२.१२.१९९७ मधील नियम २ (ब) (१) मधील तरतूदीनुसार श्री. अमर विश्वासराव जाधव, सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-२ यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील कार्यकारी 


अभियंता (विद्युत) या पदावर रूजू होण्याकरीता दि.२१.०२.२०२४ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२३/प्र.क्र. १४३/ऊर्जा-१ 


४. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२११३०९०९४५१० असा आहे. हा शासन आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cs 
९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRADIP DATTATRAY BHINTADE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=148166d6ba6b6b7506a6c02726418297ae7252d6770d6eed 
a6fcf82676c59eb5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

B H | NTA D E serialNumber=70AB5B7CODEE32FCEE54C2D940368CB9D34A7AEDC 
3404176B7D9B0082921CFFO, cn=PRADIP DATTATRAY BHINTADE 
Date: 2024.02.21 13:18:42 +05'30' 


(प्रदिप भिंताडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र 2, मुंबई/ नागपूर. 

मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (रस्ते व बांधकामे), (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सहसचिव (सेवा-१), यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-७१ 

अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षक मंडळ, पुणे. 

विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांगली (मिरज). 


qo. श्री. अमर विश्वासराव जाधव, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (द्वारा: मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई) 
११. निवड नस्ती (ऊर्जा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


